कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी निधी 
वितरित करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० मे, २०२१ 


संदर्भ : १) केंद्र शासन,गृह मंत्रालय,यांचे पत्र WH. 33-¥/2020-NDM-l, 
दिनांक १४ मार्च, २०२० 
२) केंद्र शासन,गृह मंत्रालय,यांची पत्रे W. 33-¥/2020-NDM-l, दिनांक २८ 
मार्च, २०२०, दि.१५ एप्रिल, २०२१ 
३) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. १६.३.२०२० , दि. २८.३.२०२०, 
दि.०३.४.२०२०,दि. २१.४.२०२०, दि. २९.५.२०२० व दि. २५.६.२०२० 
8) शासन निर्णय,क्रमांक :सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३,दि.२७.७.२०२० व 
दि.२९.७.२०२० 
५) शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२५३/म-३, दि.३०.०९.२०२० 
६) शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३, दि.१६.०४.२०२१ 
७) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे क्र.२०२०/महसूल/नेआ/पाटं/सीआर-१३ 
दि.२२.०४.२०२१ ची पत्रे 
८) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे क्र.मशा/कार्या-६/कोव्हीड-१९/विभागीय 
छाननी समिती/कावि/२०२१, दि.२३.०४.२०२१ ची पत्रे 
९) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे क्र.मशा-७(५)/ने.आ.व्य./कावि-२१०/२०२१, 
दि.२३.०४.२०२१ चे पत्र 
qo) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे क्र.निधीवा/२०२०/प्र.क्र.०७/तामे २३(४)/ 
६२६९, ६३२९, दि.२३.०४.२०२१ ची पत्रे 
११) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे क्र.ससंता/कावि-३/२२४५/कोवीड मागणी 
प्रस्ताव/२२०/२०२१, दि.२७.०४.२०२१ चे पत्र 
१२) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे क्र. उपआ/नेआ/पुनर्व/म.स./कावि- 
७२/२०२१, दि.२२.०४.२०२१ 
प्रस्तावना: 
राज्यामध्ये कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजना 
करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी मागणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ६ 
येथील शासन निर्णयान्वये विभागीय छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर विभागीय 
छाननी समितीने संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी 
मागणीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यांच्या शिफारशी संदर्भाधीन क्रमांक ७ ते १२ 
येथील पत्रान्वये शासनास पाठविल्या आहेत. विभागीय छाननी समितीकडून प्राप्त झालेल्या 
शिफारशींवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य कार्यकारी समितीची बैठक दिनांक २७.०४.२०२१ रोजी 
आयोजित करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य कार्यकारी समितीने दिनांक २७.०४.२०२१ रोजी 
झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार कोव्हीड-१९ संदर्भातील विविध उपाययोजना करण्यासाठी 
निधी वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१ /म-३ 


शासन निर्णय: 

चाळू आर्थिक वर्षामध्ये कोव्हीड-१९ च्या उपाययोजनांसाठी विविध जिल्हयांकडून प्राप्त 
झालेल्या निधी मागणीची विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय छाननी समित्यांनी 
छाननी करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार अनुज्ञेय बाबींसाठी राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीमधून शिफारस केली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून प्रथम हप्ता म्हणून 
सर्व विभागीय आयुक्‍त यांना रू. १७६,२९,०५,०००/- (रुपये एकशे शहात्तर कोटी एकोणत्तीस लक्ष 
पाच हजार फक्त) इतका निधी पुढे नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित जिल्हयांना वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचा विनियोग खालील 
बाबींपैकी विभागीय छाननी समितीच्या बैठकीत मान्य केलेल्या बाबींवर तसेच संदर्भाधीन क्र.५ येथील 
शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अनुज्ञेय केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यात यावा. 


1. Measures for quatantine sample collection and screening : 

(a) Provision for temporary accomodation, food, clothing, medical care etc. for people 

affected and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster 

containment operations. 

(b) Cost of consumables for sample collection. 

(c) Support for checking screening and conact tracing. 

2. Procurement of essential equipment’s/labs for reponse to COVID-19: 

(a) Cost of setting up addtional testing laboratories within the Government and the 

cost of consumable and testing kit. 

(b) Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire 

authorities 

(c) Cost of Thermal Scanners, Ventilators, Air Purifiers, Oxygen generation and 
storage plant in hospitals, strengthening ambulance services for transport of patients, 
setting up containment zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centers and 
consumables in the Government hospitals. 


२. चालू आर्थिक वर्षात कोव्हीड-१९ च्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून प्रथम हप्ता म्हणून सर्व विभागीय आयुक्‍त यांना 


रू.१७६,२९,०५,०००/- (रुपये एको शाहात्तर कोटी एकोणत्तीस लक्ष पाच हजार फक्त) इतका निधी 
उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


चालू वर्षी यापुर्वी वितरीत | या शासन निर्णयानुसार वितरीत 
अ.क्र विभाग जिल्हा करण्यास मान्यता दिलेला करावयाचा निधी 
निधी (रू लाखात) (रु लाखात) 
ja] Q 3 PF छे_| षु 
रायगड [0.00 | .0०0 १३१९.०९ 
मुंबई हहर २२४८.०० ४३.७५ 
ra कोकण विभाग = 
धुदूर्ग शिका .०० २५१.०० 
एकूण २२४८.०० १६१३.८४ 
सांगली 10.00 | .०० २०३.१६ 
सातारा 10.00 | .00 १५०३.५५ 
२ पुणे विभाग 
सोलापूर 10.00 | 00 ११०४.०८ 
एकूण 10.0० | .००0 2290.98 
नाशिक 10.00 | .०० १७६७.६९ 
३ नाशिक विभाग - 
नंदूरबार १४१.०७ ३६७.५० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१ /म-३ 


धुळे [0.09 | ३४०.३६ 

जळगाव १०४.१३ ६४१.९१ 

अहमदनगर [10.09 | .०० १०८१.८५ 

एकूण २४५.२० ४१९९.३१ 

औरंगाबाद २८२.६१ १७०८.६० 

नांदेड 10.00 | १६८०.०६ 

हिंगोली ४६६.५१ ३५६.८६ 

न eee जालना २७६.०७ ८४२.२४ 
लातूर ९३२.५३ ६७८.५० 

बीड १२११.३६ ६८८.६७ 

उस्मानाबाद 10.00 | .०० २००.०० 

एकूण ३१६९.०८ & 148.83 

अमरावती 10.00 | .०० २५१.७३ 

बुलढाणा 10.00 | .०० ६०८७५ 

वी यां अकोला ५९०.९१ २६०.०० 
वाशिम 10.00 | .०० ३३६.२१ 

यवतमाळ 10.09 | ६३४.४१ 

एकूण ५९०.९१ २०९१.१० 

चंद्रपूर ६७८.११ २२२.६२ 

& नागपूर विभाग । गडचिरोली 10.00 | 00 ५३६.४६ 
एकूण ६७८.११ ७५९.०८ 

एकूण ६९३१.३० १७६२९.०५ 


उपरोक्त प्रमाणे मंजूर निधी बीम्स प्रणाळीवर संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांना कार्यासन म- 
११ यांनी वितरित करावा. 
३. विभागीय छाननी समितीने बैठकीमध्ये विहित केलेल्या बाबीवर वरील मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावा. कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियानामधून देखील करण्यात यावा. मात्र वर मंजूर केलेला निधी खर्च करताना राज्य शासनाच्या 
इतर विभागाच्या योजनांमधून किंवा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामधून त्याच बाबींवर खर्चाची व्दिरूक्ती 
होणार नाही याची दक्षता जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 
४. सदर निधी खर्च करताना खालील अटी व शर्तीचे विशेषत्वाने पालन करण्यात यावे :- 

१) कोव्हिड -१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अन्य योजनातून सदर बाबी प्रस्तावित 
केलेल्या नाहीत याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने खात्री करणे बंधनकारक 
राहील जेणे करुन द्विरुक्ति होणार नाही. 

2) आवर्यक तेथे प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता व निविदा प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता 
घ्यावी. 

3) आवऱ्यक तेथे निविदा मागविणे, स्वीकृती करणे व खरेदी बाबीचे सर्व निकष झासनाच्या 
त्या त्या वेळेच्या प्रचलित कार्यपध्दती व धोरणा नुसार राहतील या बाबत दक्षता घेण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१ /म-३ 


8) 


RT-PCR किट्स बाजार भावानुसार खरेदी करताना RT-PCR किट्स व VIM किट्स यांचे 
हॉफकिन बायोफार्मा लिमिटेड यांनी निश्चित केलेल दर विचारात घेवून न्युनतम दराने खरेदी 
करण्यात यावी. तसेच औषधे व साहित्य सामुग्री स्थानिक पातळीवर खरेदी करताना 
निविदे नुसार प्राप्त झालेल्या दरासोबत हाफकिन कडील दर, इतर उपलब्ध दर यांची 
तुलना करुन न्युनतम दराने खरेदी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

खरेदी करतांना विभागातील सर्व जिल्हयासाठी दर सर्वसाधारण समांतर असतील याची 
दक्षता घ्यावी. 

Covid Medicine / Lab kits - RT-PCR Kit / rapid antigen / Antibody या बाबींसाठी 
नविन पुरवठा धारक/ उत्पादक उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी खरेदी 
करतांना याची माहिती घेऊनच खरेदी करावी. नवीन पुरवठा धारक उपलब्ध होत 
असल्यामुळे बाजारभाव कमी होत आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी मोठी खरेदी करण्यात येऊ 
नये. 

जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष आवश्‍यकता व उपयोगिता तसेच मनुष्यबळाची उपलब्धतता 
या बाबी Gea खरेदीच्या वेळी पडताळणी करण्याची दक्षता घ्यावी. 

Antigen/ Remdesiver / Flavipiravir / ४९५ यांची खरेदी कमी प्रमाणात व कमी 
कालावधीसाठी करणे आवश्‍यक आहे. शक्‍यतो IY ते २० दिवसांची खरेदी करण्यात 
यावी. दर निश्चिती झालेळी असली तरी प्रत्येक वेळी दराबाबत पडताळणी करावी. 
मोठी ऑर्डर दिल्यास कमी होणा-या दराचा फायदा खरेदी विभागास मिळावा अशा 
प्रकारची अट खरेदी आदेशात अंतर्भूत करणे आवश्‍यक राहिल. 

Temporary Facility निर्माण करतांना रुग्ण संख्या व Daily Case Load बघणे 
आवश्यक आहे. शक्‍यतो उपलब्ध शासकीय संस्था किंवा शासकीय इमारत यांच्या 
उपलब्ध इमारतीत बदल करुन तयारी करण्यात यावी. जिल्हयातील उपलब्ध शासकिय 
खाटा, खाजगी रुग्णालयातील उपलब्ध खाटा आणि खोल्या यांची संख्या लक्षात घेऊनच 
नवीन Temporary Centres तयार करावेत. 


qo) प्रक्षेपित प्रकरणे (Projected Cases) आणि 0२ Bed ची उपलब्ध संख्या यावर Liquid 


११) 


0२ tank ची आवश्यकता अवलंबुन राहील. खरेदी करतांना याची पडताळणी करुनच 
खरेदी करावी. शक्यतो शासकिय/ नगरपालिका / महानगरपालिका यांच्यासाठी Liquid 
0२ tank ची खरेदी करावी. खाजगी किंवा तात्पुरता निर्माण करण्यात येणा-या 
सुविधांमध्ये शक्यतो Dura cylinders / Jumbo cylinders यांचा वापर करावा. Liquid 
02 बाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या सूचना 
विचारात घेऊनच कार्यवाही करण्यात यावी. 

वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य सामुग्री खरेदी उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय 
दि.०१.१२.२०१६ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा मधील अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहुन तसेच शासनाचे परिपत्रक दि.३०.१.२०१९ तसेच दि. २८.२.२०१९ व दि.२९.६.२०१९ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१ /म-३ 


व त्यानंतर काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या असल्यास त्यानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

१२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे शासन परिपत्रक दि. २४/०३/२०२० अन्वये कोव्हिड -१९ 
कालावधीत जिल्हा स्तरावर उपलब्ध अनुदानातुन खरेदी करण्याकरिता जिल्हाधिका- 
याच्या अध्यक्षतेखालील समितीस अधिकार प्रदान करण्यात आळे असल्याने त्यांच्या 
मान्यतेने जिल्हा स्तरावरील खरेदीची कार्यवाही करण्यात यावी. या सुचनांमध्ये बदल 
झालेला असल्यास त्यानुसार कार्यवाही करावी. ज्या बाबींची राज्य स्तरावरुन खरेदी 
करण्यात येते त्या बाबींची राज्य स्तरावरुन खरेदी करून होत असलेल्या पुरवठयाचा 
विचार करुनच खरेदीची आवऱ्यकता निश्चित करावी. सदर खरेदी करतांना बाजार 
भावाचा विचार करुनच खरेदी करण्यात यावी. सदर बाबी खरेदी करताना विहीत 
नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच खरेदी बाबत आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाकडुन 
व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडुन वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुचना व 
मार्गदर्शक तत्वे यांचे पालन करावे. 

१३) वरील प्रमाणे बाबी खरेदी करतांना त्यासाठी असणा-या तांत्रिक विनिर्देशाप्रमाणे ती 
असल्याची खात्री करावी. खरेदीची कार्यवाही प्राप्त अनुदान मर्यादेतच करण्यात यावी. 
आवर्यकतेनुसारच खरेदी करण्यात यावी. औषधे , पुरवठा व साहित्य विनावापर पडुन 
राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. 

५. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या सुचनांचे पालन करण्यात यावे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. सदर निधी अनावऱ्यकरित्या आहरित करून 
बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या 
मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. 

६. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून दरमहा करण्यात आलेल्या 
खर्चाचा तपशील केंद्र शासनाने तयार केलेल्या www.ndmis.mha.gov.in या प्रणालीमध्ये संबंधित 
जिल्हयांनी भरावा. सदर माहिती या प्रणालीमध्ये न भरल्यास पुढील निधी वितरीत केला जाणार नाही. 
७. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या 
कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व 
महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी 
विभागीय आयुक्त यांची राहील. 

८. वरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान GANT २२४५ - नैसर्गिक 
आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ८०, सर्वसाधारण , ८००, इतर खर्च, (९१) राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१) (०२) कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यावरील खर्च 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१२१ /म-३ 


(अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)(२२४५ ४१४१) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा. 

९. हाझशासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : अनौ.सं.२०२१/१७४/व्यय-९, 
दिनांक ०३.०५.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०५१०१६५२५८१९१९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
UDAY GANPAT 
GAWAS 


(उदय गवस) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 

प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग ),जी.टी.हॉस्पीटल, मुंबई, 

आयुक्त, आरोग्य सेवा AYA SA, AERIS राज्य, मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, रायगड, सिंधुदूर्ग, सांगली, सातारा, सोलापूर, नाशिक, नंदुरबार, 

धुळे, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड,उस्मानाबाद, 

अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, चंद्रपूर, गडचिरोली 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

१२. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

१३. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई, 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, सिंधुदूर्ग, सांगळी, सातारा,सोलापूर, नाशिक, नंदुरबार, 
धुळे, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, 
अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, चंद्रपूर, गडचिरोली 

१५. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१६. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१७. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१८.कार्यासन अधिकारी (म-११), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 

२०. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


LO ०८ “७ A)  -0 


eon ७  -€ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


